कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 


उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (प्रशासन) या 
पदावर पदोन्नतीने पदस्थापना करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


शासन आदेश क्र. मत्स्यआ-२०१७/ प्र.क्र.१४५/पदुम-१२ 


शासन आदेठा:- 


हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 


मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ५ एप्रिळ २०१८. 


श्री.अ.शं.रामटेके, सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय (प्रशासन), मुंबई (वेतनश्रेणी 
रू. १५६००-३९१०० ग्रेड पे ५४००) यांना शासन मान्यतेने “उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (प्रशासन) 
(वेतनश्रेणी १५६००-३९१०० ग्रेड पे ६६००), या Raq पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतीने 


पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


२. सदर पदोन्नती खालील अटींच्या अधिन राहून देण्यात येत आहे. 


अ) पदोन्नतीच्या कोटयातील खुल्या प्रवर्गातील रिक्‍त पदे निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन राहून भरण्याबाबत साप्रवि/१६-ब यांनी दि.२९.१२.२०१७ 


च्या पत्रान्वये दिलेल्या सूचनानुसार सदर मान्यता देण्यात येत आहे. 


ब) सदर अधिकार्‍याविरुद्ध आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची 


विभागीय चौकडी सुरु झालेली नाही. 


क) या तदर्थ पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 


कोणतेही कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 


३. पदोन्नत झालेल्या वरील अधिकाऱ्याची पदोन्नतीने नियुक्‍ती ही सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ व 


प्रशासकीय सोईच्या दृष्टीने खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे. 


अ.क्र घिकाऱ्यांचे नाव | सध्या धारण करी पदोन्नतीने नियुक्तीचे पद ae 
असलेले पद 
fa 2 3 fF 8४ |_ पु 
श्री.अ.ठा.रामटेटे सहाय्यक आयुक्‍त उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय णि पदी 
जन्म दि.४.१०.१९६० | (प्रशासन) (प्रशासन), आयुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय, मुंबई | मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, मुंबई 


४. वरील पदोन्नत अधिकारी हे नवीन नियुक्तीच्या जागी कोणत्या दिनांकास हजर झाले याबाबत 
संबंधित अधिकाऱ्यांनी शासनास vijay.chaudhari@gov.in ई-मेल आयडीवर त्वरीत अवगत करावे. 
५. पदोन्नत झालेल्या अधिकाऱ्याने उपआयुक्त (प्रशासन) या पदाचा कार्यभार ग्रहण केल्यावर 


वेतननिश्चितीचा विकल्प तात्काळ द्यावा. असा विकल्प न दिल्यास त्याची वेतननिश्चिती महाराष्ट्र 
नागरी सेवा (वेतन) नियमावली १९८१ मधील नियम क्र.११ (१) (अ) नुसार पदोन्नतीचा दिनांक विचारात 


घेऊन, करण्यात यावी. 


शासन आदेश क्रमांकः मत्स्यआ-२०१७/प्र.क्र.१४५/पदुम-१२ 


६. सदर आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०४०६१५२२३०५३०१ आहे.हा आदेश डिजिटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Vijay ९. Chaudhari 
Date: 2018.04.06 15:27:58 +05'30' 


(विजय चौधरी) 
उपसचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा.मंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
२. सचिव (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक,कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई -३२ 
३. आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई 
४. सर्व प्रादेशिक उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई यांच्यामार्फत 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. श्री.अ.श.रामटेके, उपआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (प्रशासन), 
७. सामान्य प्रशासन विभाग का-१२/सामान्य प्रशासन विभाग, का-१६-ब, मंत्रालय,मुंबई. 
८. निवडनस्ती पदुम-१२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


